महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियान योजनेसाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 

(केंद्र हिस्सा - २५०१ २९६२) 

(राज्य हिस्सा - २५०१ २७९३) 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.८/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: - ३१ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) आवि.वि. शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.८/कार्यासन ६, दि.०९.११.२०२२. 
३) ग्रामविकास विभाग, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. J-12025/01/2022-RL ऐशारा॥॥ 330), 
Dt.12.12.2022. 
४) ग्रामविकास विभागाची नस्ती क्र.मजिआ-२०२२/प्र.क्र.९९/योजना-३. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ग्राम विकास विभागामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (NRLM) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 
या योजनेचा केंद्र हिस्सा रु.३०३०.०७ SRI व समरुप राज्य हिस्सा रु.२०२०.०५ लाख इतका निधी सन 
२०२२-२३ या वर्षाच्या आर्थिक तरतुदींतून वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ याखाली मुख्य लेखाशीर्ष २५०१ - 
ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम यामधील राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत NRLM (TSP) 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता सन २०२२-२३ या वर्षातील 
तरतुदींतून वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार केंद्र हिस्सा रु.३०३०.०७ लाख व समरुप राज्य हिस्सा 
रु.२०२०.०५ लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब | सन २०२२-२३ । यापूर्वी | सदरशा.नि. 
मधील वितरीत | अन्वयेवितरीत 
अर्थसंकल्पीत | निधी करण्यात येत 
तरतूद असलेला निधी 
a: Sar २ ३ | ४ षु & 
राष्ट्रीय ग्रामीण २५०१ २९६२ 
जीवनोन्नती केंद्र हिस्सा a3: गह रते |) ones वकर 
अभियानांतर्गत (६० टक्के) | अर्थसहाय्य 
NRLM (TSP) २५०१ २७९३ 
महाराष्ट्र राज्य राज्य हिस्सा ६०००.०० २०२०.०५ २०२०.०५ 
ग्रामीण जीवनोन्नती | (Yo टक्के) 
अभियान एकूण २४०४८.०० | ५०५०.१२ ५०५०.१२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.८ /कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु. ५०५०.१२ लाख (अक्षरी रुपये पन्नास कोटी पन्नास लाख बारा हजार फक्त) निधी 
प्रशासकीय प्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपळलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात Hoo खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 
क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि 
आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात मात्र फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९/व्यय-१४, दि.१९.१.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ei सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२०११२२०९१८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KIRAN 

KISANRAO 

PAWAR 
(किरण कि.पवार) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 


Cc “७ A -O 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.८ /कार्यासन.६ 


७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 

९. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.ग्रामविकास विभाग, योजना- ०३, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अधिकारी, (का. २/१७), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


